मा.मंत्री, गृह (श्री.अनिल देशमुख) यांच्या 
कार्यालयीन आस्थापनेवर अतिरिक्‍त सावधि 
पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ जुले, २०२०. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, दि.३०/११/२०१९. 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.३०.११.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री 
सचिवालय/मा.मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवरील सावधी पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार मा.मंत्री गृह यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर १५ सावधी पदे मंजूर आहेत. परंतु मा. मंत्री,गृह 
यांच्या कार्यालयातील कामाचा व्याप पहाता ८ अतिरिक्त सावधी पदे निर्माण करावयाची आहेत. याकरिता मा. 
मंत्री, गृह यांच्या कार्यालयासाठी खाळील ८ सावधी पदे दि.३०.१२.२०१९ (म.नं) पासून मंत्रीमंडळाच्या 
पदावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम मंजूर । वेतनश्रेणी |  ज्यासवंर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी पात्र 
करावयाची 
आहेत त्यांचा तपशील. 
पदे 
ay | २ ३ शिक a a 
१. | अतिरिक्त खाजगी १ मा.मंत्री गृह यांच्या 
! सचिव अ) एस-२७ : ११८५००-२१४१०० | शिफारशीने सह सचिव / 


| | ब) एस-२५: ७८८००-२०९२०० उपसचिव/ अवर सचिव / 
| क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० | उप जिल्हाधिकारी किंवा 
| क) एस-२० : ५६१००-१७७५०० ।समतुल्य वर्गातील 
शासकीय / निमशासकीय 
अधिकारी / महामंडळे, 
स्वायत्त संस्था यातील 
a | | अधिकारी 

र्‌. | कक्ष अधिकारी | १ अ) एस-२० : ५६१००-१७७५०० ।मा.मंत्री गृह यांच्या 
ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१६ : ४४९००-१४२४०० ।अथवा राज्य शासकीय 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३००  । सेवेतील कक्ष अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, 


३. । जनसंपर्क । अ) एस-२५: ७८८००-२०९२०० ।मा.मंत्री गृह यांच्या | 
अधिकारी ब) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० । शिफारशीने माहिती व 
| ' क) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० | जनसंपर्क | 

|S) WIG: ४४९००-१४२४०० महासंचालनायातील 
| Se ee इ) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० । अधिकारी 
5. 1 सहायक कक्ष | आएस२१: ५७१००८१८०८०० मा.मंत्री गृह यांच्या 
' अधिकारी | । ब) एस-२० : ५६१००-१७७५०० | शिफारशीने मंत्रालयातील | 
| | |) एस-१७ : ४७६००-१५११०० | सहायक कक्ष अधिकारी 
| | |S) ---एस-१४: ३८६००- | | 
| १२२८०० | | 
| (sR ब, क) व ड) साठी | 
| ' सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती | 
| योजनेंतर्गत दरिष्ठ वेतनश्रेणी | 
| | | मिळाल्यावर) | 
५. | लघुलेखक | आ एस-२३: ६७७००-२०८७०० । मामंत्री गृह यांच्या 
| | | | ब) एस-१६: ४४९००-१४२४०० | शिफारशीने शासकीय / | 
| | | क) एस-१५: ४१८००-१३२३०० । निमशासकीय सेवेतील | 
| | ड) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | अथवा महामंडळे / स्वायत्त 
| | (OU : २५५००-८११०० संस्था येथील लघुलेखक 
| | | | (निवडश्रेणी 
| | /उच्चश्रेणी/निम्नश्रेणी/ल 
ee ee | घुटंकलेखक) 
। ६. | लिपिक- | । ओ एस-२० : ५६१००-१७७५०० TAN गृह यांच्या 
' टंकलेखक | | ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० । ठिफारशीने शासकीय 
|. | | ! क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० | /निमशासकीय सेवेतील | 
| | ! ड) एस-८ : २५५००-८११०० अथवा महामंडळे/स्वायत्त | 
== इ) एस-७ : २१७००-६९१०० | | BRAT येथील 
ई) एस-६ : १९९००-६३२०० । लिपिक/लिपिक- 
( उपरोक्त आ, ब) व क) साठी | टंकलेखक/टंकलेखक 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजनेंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी 
: मिळाल्यावर) 


२. मा.मंत्री, गृह यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना 
मा.मंत्री,गृह यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंत त्यांच्या वेतनश्रेणीतील अनुज्ञेय वेतन + इतर 


सर्व अनुज्ञेय भत्ते देय होतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र. ३००/२१, 


३. मांत्री, गृह यांच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी वृंदावरील वेतन, प्रवास खर्च व कार्यालयीन 
खर्च, लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ए-४ - २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (००) (०३), मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग 
(२०५२००३४),” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५३ /२०२०/ 
व्यय-४, दि.०१/०७/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००७०७१४४३०६६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


a 
(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१) राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय,मुंबई. 
३) प्रधान सचिव/सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय,मुंबई. 
४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, HAS, Hay. 
५) सह सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
७ खाजगी सचिव, मा.मंत्री, गृह यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 
८) सामान्य प्रशासन विभाग/का.१०, २१-अ, २२, २३-अ, २५, ३९, मंत्रालय,मुंबई. 
९) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला,मंत्रालयासमोर, 


मुंबई-४०० ०३२. 
qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय,मुंबई. 
१३) वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय मुंबई. 
१४) निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


